सन २०२३-२४ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी सुमतीबाई 
सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण 
योजनेकरिता अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०२४/प्र.क्र.१४/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.मजिअ-२०१६/प्र.क्र.३१/योजना-३, 
दिनांक १४.१०.२०१६. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/४८११/२०२४, दिनांक ०७ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहाय्यता समुहांना 


सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी “सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला 


सक्षमीकरण योजना” राबविण्याचा निर्णय दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 


घेतला होता. सन २०२३-२४ मध्ये सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना या 


योजनेसाठी (२५०१ ए०३९) याकरिता रु.१५,००,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात 


आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ मध्ये सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजनेकरिता 


(२५०१ A038) अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून रु.३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त) 


इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.1).5) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्‍कम रु.३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्‍त) चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, 


२५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२४/प्र.क्र.१४/योजना-३ 


स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार, (०१) (१५) सुमतीबाई सुकळीकर 


उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना महिला स्वयंसहाय्यता गटांना व्याजी अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) 


३३, अर्थसहाय्य (२५०१-५०३९)" या लेखाशिर्षाखालळी सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात 


अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 


करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी 


करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. 


५. या झासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती 


त्वरीत लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर 


केलेली रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व 


दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयातील रक्‍्कमेशी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये दिलेल्या 


प्रशासकीय विभागाने त्यांचे स्तरावर वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच 


अनौ.संदर्भ क्र.१५०/२०२४/व्यय-१५, दिनांक १५.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२१५५२५६६०२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


b Digitally signed by Vivek 
V | ve Ashok Daingade 


DN: cn=Vivek Ashok 


Daingade, o=Rural 

A S h O k Development Department, ou, 
email=vivek.daingade@nic.in, 
c=US 


D a N g a d Date: 2024 0822 17:12:30 
(विवेक दाईंगडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२४/प्र.क्र.१४/योजना-३ 


२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
३) उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
४ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
५) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
६) कक्ष अधिकारी (१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७ वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७ मंत्रालय,मुंबई-३२. 
) 
) 


८) कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२,ग्राम विकास विभाग. 
९) निवडनस्ती योजना-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


